विनंती बदली-सन २०२१ 
प्रबंधक/सहायक संचालक (अतां), महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.१०३/२१)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२१ 


शासन Seat : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने प्रंधक/ सहायक संचालक (अतां), महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी शिक्षक व प्रशासकीय सेवा, गट-ब या संवर्गातील खाली नमूद अधिका-याची त्याच्या 
विनंतीनुसार त्याच्या नावापुढे स्तंभ-३ येथे दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ। अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण व पदनाम बदलीचा 

क्र सध्या कार्यरत ठिकाण प्रकार 

१ २ ३ | 8 

षां श्रीमती विजया ना. Wa, प्रबंधक, | सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, विनंती 
शासकीय तंत्रनिकेतन, मुर्तिजापूर | अमरावती येथे सहायक संचालक (अतां) या पदावर 


२. सदर बदली Beal तात्काळ अंमलात येतील. 


3; उपरोक्त प्रमाणे विनंती बदली झालेल्या अधिका-यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली 
झालेल्या अधिका-यांना संबंधित प्राचार्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. बदली झालेल्या 
अधिका-यास कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्तिकरीत्या संबंधित प्राचार्यांची राहील. 
याबाबतचा पाठपुरावा संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा 
कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/(प्र.क्र.१०३/२१)/तांशि-१ 


दघ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२०१६३९५९२७०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAMEER : 
LAXMAN DHERE: 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिकारी ( प्राचार्यांमार्फत) 
प्रत, 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


) 

) मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती 

) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, मुर्तिजापूर (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
) 

) 

) 

) 


Ce Av 


o~ 


दु 


xn 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षक), महाराष्ट्र २, नागपूर 
प्रधान सचिव,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
निवडनस्ती- तांशि -१. 


S 


S 


8 


पृष्ठ २ पैकी २ 


